केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान 

धुळे शहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाची 
(अक्कलपाडा उद्धव) प्रशासकीय मान्यता 
सुधारीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- अमृत-२०१९/प्र.क्र.२२३/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०९ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र :- बैठक-२०१९/प्र.क्र.६३/नवि-३३, 
दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१९. 

प्रस्तावना :- 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानाची अंमलबजावणी संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये 
सन २०१५-१६ वर्षापासून राज्यामध्ये करण्यात येत आहे. अमृत अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक 
वर्षाच्या आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या धुळे शहराच्या पाणी पुरवठा (अक्कलपाडा उद्धव) प्रकल्पास 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकल्पाच्या 
उपांगांच्या किंमतीत झालेल्या बदलाच्या अनुषंगाने धुळे शहराच्या पाणी पुरवठा (अक्कलपाडा उद्धव) 
प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता सुधारीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झछासन निर्णय :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ या वर्षामध्ये केंद्र शासनाकडून मंजूर 
केलेल्या राज्य वार्षिक कृति आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या धुळे शहराच्या पाणी पुरवठा 
(अक्कळलपाडा उद्धव) प्रकल्पास दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये दिळेली प्रशासकीय 
मान्यता संदर्भाधीन शासन निर्णयातील इतर अटी व तरतूदीच्या अधीन राहून खालील परिच्छेद H. 27 3 
मधील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार सुधारीत करण्यात येत आहे. 


०२. धुळे शहर पाणी पुरवठा (अक्कलपाडा उद्धव) प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण 
पुढीलप्रमाणे आहे:- 


| Sr.No. No. Particulars | Amount (In Rs.) 
1 Section-A | -A 

1 Working survey 10,00,000 

2 Approach Chanel L = 550M 1,35,06,268 

3 Twines Jack well 9m Dia each 3,50,35,986 

| 4 | Approach Bridge 253M 80,52,328 

11 one ८७७7575 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१९/प्र.क्र.२२३/नवि-३३ 


16 Raw Water Rising Main 1,422 mm dia. MS 12 mm tk L=1,860 M 11,11,59,187 
7a Water Treatment Plant Cap. 69 MLD 12,40,15,822 
Provision for SCADA and Automation for 69 MLD 
a WTP & Head Works etc. Complete ११४000१ 
7C Pumping Machinery for recirculation sump 2,25,926 
Pure Water Gravity Main of DI "K-7" pipes, 1200 to 500 mm 
8 dia., L= 44,985 M : a ०६७ Pe 
1 9 | Trial run of scheme 70,44,039 
10 Chain link fencing to WTP & ESR campus 43,74,578 
11 Providing Supply Installing Electromagnetic flow meter, 38 37,708 
ultrasonic bulk type etc 
Total (Section- A) | 1,31,09,77,542 
Section - 8 
1 Repairs to Dhule Tapi Source Water Supply Scheme 4,29,62,964 
2 Raw Water pumping machinery to Dhule (50) Water supply 3 33,34,777 
Scheme 
Total (Section - B) 7,62,97,741 
Section - C 
1 Repairs to Dedargaon Source Water supply Scheme 3,62,31,351 
Total (Section - C) | -3,62,31,351_ 
Total Rs. (Section- A+B +C)| 1,42,35,06,634 
Section - D Add 12.00% GST Charges 17,08,20,796 
Total Rs. (A+B+C+D) 1,59,43,27,430 
11 Seetion-E | -E 
1 Electrical Supply Arrangements 2,00,00,000 
2 Road/Highway crossing and along pipe line laying permission 
charges 
Rising Main 1,10,00,000 
Gravity Main 6,60,00,000 
Total of Section - E Rs. 9,70,00,000 
Net Total (Section-A+B+C + D + E)Rs.| 1,69,13,27,430 
Say Rs. 169.13 Cr. 
a ae कार्यादेश दिनांका 
ल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी 
पासून १८ महिने 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१९/प्र.क्र.२२३/नवि-३३ 


०३. धुळे शहर पाणी पुरवठा (अक्कलपाडा उद्धव) योजनेचा केंद्र शासनाकडून मंजूर राज्य वार्षिक कृति 


आराखडयानुसार सुधारीत वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे आहे. 


eee योजनेची । केंद्र शासनामार्फत । राज्य शासनामार्फत | नागरी स्थानिक 
नागरी स्थानिक मंजूर किंमत नड अजोड त डा 
या का मंजूर किंमत अनुज्ञेय अनुदान अनुज्ञेय अनुदान ज्य संस्थेचा 
bs ज्य संस्थेचे = ee ee areca 
क्र. मित (डीपी (प्रकल्प किंमतीच्या । (प्रकल्प किंमतीच्या सहभाग (प्रकल 
नुसार) ५०%) २५%) किंमतीच्या २५% 
१ | २ ३ ४ 4 & 
Ee धुळे रु. १६९.१३ रु. ८४.५६५० रु. ४२.२८२५ रु. ४२.२८२५ 
महानगरपालिका कोटी कोटी कोटी कोटी 


०४. सदर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने उर्वरीत बाबी तसेच अटी व शर्ती शासन निर्णय समक्रमांकीत 
दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१९ च्या परिच्छेद ४ प्रमाणे कायम राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in 


या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८०९१८१८३१९१२५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 


Pandurang 
Jotiba Jadhav issu" 


Digitally signed by Pandurang Jotiba Jadh 
DN: c=IN, sht 
Urban Develop: it Depart t, 
stalCode=400032, ‘Mahi 
5.4.20=300d785e1 2fdc1 9db061 2f1 ffdf83e54efe7d 


2019.08.09 19:21:34 +05'30' 


पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


३. मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 


४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 


५. अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 


६. अप्पर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक 


७. प्रधान सचिव,नगर विकास विभाग( 


2) यांचे स्वीय सहायक 


८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
qo, विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक. 


११. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 


१२. जिल्हाधिकारी, धुळे 
१३. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नाशिक विभाग. 


१४. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, धुळे 


१५. अधिक्षक अभियंता, मध्यवर्ती नियोजन संकल्पचित्र व सनियंत्रण, मजीप्रा, कोपरी, ठाणे 


१६. आयुक्त, धुळे महानगरपालिका, जि. धुळे 


१७. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


